अर्थसंकल्पीय अनुदान २०२१-२०२२ मागणी 
क्र. वाय-०६, ४४०२ मृद व जलसंधारण 
यावरील भांडवली खर्च (योजनेत्तर) (४४०२ 
११४८) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६४/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, 
क्रॉफर्ड माकट जबळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २९ ऑक्टोबर, २०२१ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६४/पापु-१५, 
दि. १५.०४.२०२१. 
२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६४/पापु-१५, 
दि. १४.०५.२०२१ 
३) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६४/पापु-१५, 
दि. ०४.०६.२०२१ 
४) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६४/पापु-१५, 
दि. १५.०६.२०२१ 
५) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६४/पापु-१५, 
दि. १३.०७.२०२१ 
६) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकःबीयूडी-१६२१/प्र.क्र.६४४/पापु-१५, 
दि.०६.०८.२०२१ 
७) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकःबीयूडी-१६२१/प्र.क्र.६४/पापु-१५, 
दि.०७.०९.२०२१ 
८) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकःबीयूडी-१६२१/प्र.क्र.६४/पापु-१५, 
दि.२९.०९.२०२१ 
९) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकःबीयूडी-१६२१/प्र.क्र.६४/पापु-१५, 
दि.०८.१०.२०२१ 


झासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.-६४/पापु-१५ 


प्रस्तावना 

सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आस्थापनेचा खर्च 
भागविण्यासाठी “मागणी क्रमांक वाय-०६, ४४०२ मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च, 
(00)(909) मृद सर्वेक्षण व चाचणी, (०१)(०१)एक-भूजल सर्वेक्षण आणि विकास अभिकरण याखालील 
लहान पाटबंधारे योजना (अनिवार्य)” या लेखाशीर्षाखाली रू. ३१,६१,४०,०००/- इतकी अर्थसंकल्पीय 
तरतुद करण्यात आली आहे. त्यापैकी रूपये १७,७४,८८,९००/- इतके अनुदान संदर्भाधिन क्र.१, २, ३, 
४, ५, ६, ७, ८ व ९ अन्वये आतापर्यंत अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्सवर) 
वितरीत करण्यात आले आहेत. सदर लेखाश्ीर्षाखाली चाळू आर्थिक वर्षातील पुढील कालावधीचा खर्च 
भागविण्यासाठी आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना अनुदान उपलब्ध करून 
देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 
सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचा आस्थापना ब इतर अनुषंगिक 
बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी पुढील विवरणपत्रात स्तंभ-५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रू. ५,९५,९७,३५०/- (रूपये 
पाच कोटी पंच्याण्णज लाख सत्त्याण्णब हजार तीनशे पन्नास फक्त) इतके अनुदान आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि 
विकास यंत्रणा, पुणे यांना या शासन निर्णयाद्वारे मुक्‍त करण्यात येत आहे. 


(रूपये हजारात) 
अ.क्र उद्दिष्ट वित्तीय वर्ष २०२१- सन २०२१-२०२२ सध्या वितरीत 
२०२२ करीता मंजूर करीता आतापर्यंत करावयाचे अनुदान 
अनुदान वितरित केलेले अनुदान 
ea 2 3 Sas) 4 
q ०१ वेतन २७७२५५.००० १६६३५३.००० ४१५८८.२५० 
२ | og मजूरी ३८१.००० १९०.५०० ९५.२५० 
3 03 अतिकालीक भक्ता १३००.००० ३२५.००० ६५०.००० 
8  ।०६विद्युत टेलिफोन पाणी पट्टी २५००.००० १०००.००० ८७५.००० 
५ ।११ देशांतर्गत प्रवास खर्च ३०००.००० ७५०.००० १५००.००० 
६ १३ कार्यालयीन खर्च ४२१२.००० १६८४.८०० १४७४.२०० 
७ १४ भाडेपट्टी व कर २१२९.००० ८५१.६०० ७४५.१५० 
२४ पेट्रोल तेळ वंगण १७७३३.००० ४४३३.२५० ८८६६.५०० 
२६ जाहिरात व प्रसिध्दी २५.००० 0,000 0,000 
qo ५१ मोटार वाहने १८३०.००० ४५७.००० ९१९८.५०० 
११ | १ ।५२ यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री ५७७५.००० १४४३.७५० २८८७.५०० 
| एकूण | ३१६१४०.०००| ___१७७४८८.९००| _ ५९५९७.३०० 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६४/पापु-१५ 


आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्या अधिनस्त कार्यालयांना उक्त 
लेखशीर्षाखाली अनुदान वितरित करतेवेळी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियम/ सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ मधील 
तरतूदीचे कटाक्षाने पालन करावे. तसेच वित्त विभागाकडून वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या निर्देशानुसार 
प्रत्यक्ष खर्चाबाबत कार्यवाही करावी. 

सदरचा खर्च “मागणी क्रमांक वाय-०६, ४४०२ मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च, 
(००)(१०१) मृद सर्वेक्षण व चाचणी, (०१)(०१)एक-भूजल सर्वेक्षण आणि विकास अभिकरण याखालील 
लहान पाटबंधारे योजना (अनिवार्य (४४०२ ११४८)” या लेखाशीर्षातर्गत दर्शविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२९१३१९१६२२२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti Pawar 

a Nn e S h DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=Water Supply And 
Sanitation Department, 


e e postalCode=400032, st=Maharashtra, 
| V if (1 tt | 2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece0d20 
e917ffalef512d7e8fa2e49d93adbb5ad352, 


serialINumber=1325a2533f628572438b5fb 


Pawar 1000010111: 
(गणेश पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
२. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 
३. सहसंचालक(मविवलेसे), भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
४. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई/२-नागपूर(लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व. 
७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प १६ (२ प्रती) 
८. कक्ष अधिकारी/लेखा अधिकारी, पापु-०४,पापु-२० 
९. निवड नस्ती (पापु-१५) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


